वाचा:- 


अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधिक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रित गट-ब) या पदावर 
सरळसेवा नियुक्ती... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई -०२१६/३१८/प्र.क्र.७९/ तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्राळय-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०१६ 


१) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र ५०४(५)॥१०४७३/ आठ दि. १०.०२.२०१६. 


शासन निर्णय:- 

अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधिक्षक मध्यवर्ती कारागृह गट-ब या संवर्गातील रिक्‍त पदे 
भरण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने खालील एका उमेदवाराची शासनास शिफारस केली 
आहे. अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उप अधिक्षक मध्यवर्ती कारागृह गट-ब या संवर्गात तात्पुरती 


नियुक्‍ती खाळी नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. या उमेदवाराचे 
नाव आयोगाने दिलेल्या वर्गवारी व गुणवत्ताक्रमानुसार नमूद करण्यात आले आहे. 


अ.क्र. गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वर्गवारी 
क्रमांक 
याग २ श्री.पेट्रस जोसेफ गायकवाड अराखीव 
२.अटीव शार्ती :- 


(१ उपरोक्त उमेदवाराचा परिविक्षाधीन (Probation Period) कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर 


ट्ड 


रुजू झालेल्या तारखेपासून २ वर्षाचा असेल. जर ते २ वर्षाच्या आत परिविक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या पूर्ण करू Weed नाहीत, तर शासनाला योग्य वाटेल तेवढया 


कालावधीसाठी परिविक्षाधीन कालावधी वाढविण्यात येईल. जर सदर उमेदवार २ वर्षाच्या 
किंवा वाढविलेल्या परिविक्षाधीन कालावधीत विहित चाचण्या व परिक्षेत उत्तीर्ण झाले 
नाहीत किंवा गैरवर्तवणूकीबद्दळ अपराधी आढळले तर त्याची नेमणूक समाप्त करण्यास ते 


पात्र ठरतील. 


उपरोक्‍त उमेदवाराला नेमणूक केलेल्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 


कालावधीमध्ये शासनाने विहित केलेले प्रशिक्षण घ्यावे लागेळ तसेच त्यासंबंधीची चाचणी 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई -०२१६/३१८/प्र.क्र.७९/ तुरुंग-१ 


परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. विहित नियमाप्रमाणे त्यांनी विभागीय परिक्षा, मराठी व 
हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 
(३) परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये त्यांना वेतनबँड रू.९३००-३४८०० + WS वेतन रु.५००० या 


वेतनश्रेणीतीळ वेतन मिळेल. एका वर्षाचा परिविक्षाधीन काळावधी संपल्यानंतर त्यांना 


वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी 


समाधानकरित्या संपल्यानंतरच शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, 


क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी,दिनांक १२ एप्रिल, १९७२ अनुसार देण्यात येईल. त्यांना शासन 


नियमाप्रमाणे मिळणारा महागाई भत्ता व इतर भत्ते देय राहतील. 


(४) दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी किंवा त्यानंतर वाढविलेला परिविक्षाधीन काळावधी 


~ 


समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधिक्षक 


मध्यवर्ती कारागृह गट - ब संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


(4) उपरोक्त उमेदवारांना शासकीय सेवेतून राजीनामा द्यावयाचा असेल तर त्यांनी शासनास 


एक महिन्याची आगाऊ नोटीस द्यावी लागेल अथवा एक महिन्याचे वेतन सरकार जमा 


करावे लागेल. 


(६) नियुक्‍तीच्यावेळी संगणक अर्हता प्राप्त न केलेल्या उमेदवारांनी शासन निर्णय सा.प्र.वि. 
क्रमांक- प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च, २००३ अन्वये विहित 


केल्यानुसार या आदेझाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत संगणक अर्हता प्राप्त करणे 


आवर्यक राहील. 


(9) शासन निर्णय वित्त विभाग अंनिया-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१ ऑक्टोबर २००५ मधील 


>“ 


तरतुदीनुसार संबंधीत उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 


राहील. 


(८) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली राज्य सेवा 


अधिकाऱ्यांना जे सेवा विषयक सर्वसाधारण नियम लागू आहेत ते तसेच महाराष्ट्र कारागृह 


नियमावली १९७९ मधील नियम (स्टाफ डिसिप्लीन व स्टाफ Ha) त्यांना लागू होतील. 


(९) जाहिरातीत विज्ञापित केळेल्या अराखीवच्या सर्व ३ जागांवर ३ उमेदवारांची महाराष्ट्र 


~n 


लोकसेवा आयोगाने शासनाकडे शिफारस केल्यामुळे सदर जाहिरातीतील अराखीवचे 


एकही पद शिल्लक नाही. मा.मॅट मुंबई यांनी दिनांक १८.०६.२०१५ रोजी दिलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई -०२१६/३१८/प्र.क्र.७९/ तुरुंग-१ 


आदेशाच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या मुलाखतीच्या गुणाआधारे सदर उमेदवाराची 


शिफारस करण्यात आली आहे. त्यांचा गुणवत्ता क्रमांक aleve भिकनराव अहिरराव 


यांच्या नंतर व श्रीमती गीता हनुमंत शिकारे यांच्या अगोदर राहील. 


२. या नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत संबंधीत उमेदवारांनी पदस्थापनेसाठी 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा महाराष्ट्र राज्य, जूनी मध्यवर्ती 


इमारत, दुसरा मजला, पुणे १ यांच्या कार्यालयात कामावर रुजु व्हावे. अन्यथा सदर नियुक्‍ती 


स्विकारण्यास संबंधित उमेदवार इच्छूक नाही असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रथम 


नेमणूकीच्या पदग्रहणासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्यास ते पात्र नाहीत. 


३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी 


सद्या कारागृह सेवेत कार्यरत असलेले श्री.पेट्रस जोसेफ गायकवाड या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 


वरिलप्रमाणे होणाऱ्या नियुक्तीवर हजर होण्यासाठी त्यांना सद्याच्या पदावरून तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे आणि त्यांना नविन नियुक्तीच्या पदावर तातडीने हजर होण्याच्या सूचनाही द्याव्यात. तसेच 


संबंधित उमेदवार रूजू झाल्यानंतर त्यांच्या प्रशिक्षणानुषांगाने तात्काळ पुढील कार्यवाही / व्यवस्था 


करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६११०८१२३०५१९८२९ असा आहे. हा ATCT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 
M a Nn O h a [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Desk 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b1fa8f60d21025846 
4e6ece204d02617fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar 
Bandpatte डा 
Date: 2016.11.08 12:33:31 --05'30' 
(म.रा.बंदपट्टे) 


कक्ष अधिकारी गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री (गृह)यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (गृह) शाहरे/ग्रामीण यांचे खाजगी सचिव. 

३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५. महालेखापाल - महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ,मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल - महाराष्ट्र १/२ (लेखा व परिक्षा) ,मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई -०२१६/३१८/प्र.क्र.७९/ तुरुंग-१ 


७. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई/ कार्या-१२. 

८. वित्त विभाग, मत्रांलय, मुंबई. 

९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) मुख्यालय, पुणे./ दक्षिण विभाग, मुंबई 

१०.कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे / पूर्व विभाग, नागपूर/ मध्य विभाग, औरंगाबाद 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे 

१२. प्राचार्य, दौलतराव जाधव तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे. 

१३. श्री.पेट्रस जोसेफ गायकवाड, रक्षक, दौलतराव जाधव तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
पुणे. (अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांच्या मार्फत) 

१४.निवड नस्ती, कार्यासन तुरुंग -१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


